कौटुंबिक न्यायालय, रायगड-अलिबाग करीता 
नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या 
रु.१५,२७,२३२/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संगणक -२०२१/प्र.क्र. ०७/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ मे, २०२१. 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील झाखा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.901./00110./५३४/२०२१, दिनांक २५.०१.२०२१. 
२) विभागाचे पत्र क्र.संगणक-२०२१/प्र.क्र.०७/का. दिनांक १७.०२.२०२१. 
३) विभागाच्या दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या रायगड- अलिबाग कोटुंबिक 
न्यायाळयाकरीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. कौटुंबिक 
न्यायालय, रायगड येथील न्यायालयीन कामकाज तातडीने सुरु करण्यासाठी नवीन संगणक 
सामुग्री खरेदीकरण्याकरीताच्या प्रस्तावास प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या दिनांक 
२४.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने कौटुंबिक न्यायालय, 
रायगड-अलिबाग करीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांनी 
सादर केलेल्या कौटुंबिक न्यायालय, रायगड-अलिबाग करीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी 
करण्याच्या रु. १५,२७,२३२/- (रु. पंधरा लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे बत्तीस फक्त) इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याबाबतच्या संगणक सामुग्रीचा तपश्ीलि "परिशिष्ट- अ" प्रमाणे आहे. 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १.१२.२०१६ 
मधील तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२१/प्र.क्र. ०७/का. ०७ 


४. याबाबतच्या संगणक सामुग्रीचा तपश्ीलि "परिशिष्ट- अ" प्रमाणे आहे.सदर शासन निर्णय 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. 
२७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१११२४८४९४०१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


de=401 [=Maharashtra, 
b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4 


serialNuml 8da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e 
5d1478cba8413afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
Date: 2021.05.11 12:53:54 +05'30' 


(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे , ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 
२ रा मजला, Io वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टे, मुंबई. 
११. मा. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, रायगड-अलिबाग. 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२१/प्र.क्र. ०७/का. ०७ 


" परिशिष्ट अ " 


Sr. No. 


Hardware Name 


Quantity 


Rate 


Total Amount 


All-in-one/ Desktop computers 


10 


54,969/- 


5,49,690/- 


Printers 


19,460/- 


1,55,680/- 


Scanner (Kodak 36 Scanners’ with 
Windows, MAC, Linux Technology 
(Kodak) (Alaris Scanner) 


69,380/- 


1,38,760/- 


Canon 1२2625 with Duplex and DADF 
(Canon) (Canon 1R2625 wutg /duplex and 
DADF) 


1,54,934/- 


1,54,934/- 


Video Conferencing Unit logitech USB 
Camera with Integrated Speaker phone for 
Video Conferencing System (1280*720 
progressive signal) (logitech) (BCC950 
DT (1280*720) 


20,529/- 


20,529/- 


Projector EPSON Standard Throw (0.91 
to 2.5) Multimedia Profector (MMP) With 
1024*768 (WXGA) Resolution (EPSON) 
(EPSON EB-X05) 


38,850/- 


38,850/- 


Projector’s Screen 180 Projector 
Motorised Screen (4:3) (telon)(9*12) 
motorised screen 


39,999/- 


39,999/- 


Kisok Machine Inspirisys Intel Color LED 
touch Screen Type of Information kisok 
Dual Core or higher Computer kisok 
(Inspirisys) (INFOK 4000 (21.5C)) 


1,59,300/- 


1,59,300/- 


MICROTECH ONLINE 5KVA UPS 5 
KVA/60 Minutes/8193  VAH UPS 
(MICROTECH ONLINE 5 KVA UPS) 


58,000/- 


1,16,000/- 


10 


UPA APC 1.0/ 600 (KVA/VAH) 
Interactive UPS (APC) (BR1000G-IN) 


10 


9,500/- 


95,000/- 


11 


Minotors AOC 59.5-61.5 CM _ Liquid 
Crystal Display LCD Panel or Monitors 
(AOC) (AOC 18.5INCH HD) 


6,490/- 


6,490/- 


12 


THIN CLINET Desktop SPECTRA 
THIN CLINET Desktop Thin Client thin 
client computer 4 GB RAM (SPECTRA 
THIN CLIENT) (SWX4) (871027) 


52,000/- 


52,000/- 


Total 


15,27,232/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


